महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६०/पापु-१५ 


भूजल सर्वेक्षण 


आणि विकास 


यंत्रणेमधील उपअभियंता (यां.), गट-अ 
या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 


शासन Beat :- 


तारीख: ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार व दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भात 


मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, जिल्हा परिषदेतील खाळील कनिष्ठ/शाखा अभियंता (यां.) 
यांना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “उप अभियंता (यां)” गट-अ, या पदावर तात्पुरती 


पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविलेल्या 


कार्यालयामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र कनिष्ठ/शाखा मूळ प्रवर्ग | पदोन्नतीचा | सध्या कार्यरत | वाटप | उपअभियंता (यां) पदावरील 
अभियंता (यां.) प्रवर्ग | जिल्हा परिषद | केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
विभाग 
eal 2 Sn) (een ee a ee कक क 
१ । श्री. जी.पी. अग्नीहोत्री | सर्वसा | wader जालना औरंगाबाद देखभाल दुरूस्ती कक्ष, 
ग्रापापु, जि.प., जालना 
२ | श्री. आर. ए. कुंभारीकर | सर्वसा | सर्वसा हिगोली औरंगाबाद | यांत्रिकी उपविभाग, ग्रापापु, 
(दिव्यांग) जि.प., परभणी 
3 श्री. एन. ए. गणोरकर । इमाव सर्वसा बीड पुणे देखभाल दुरूस्ती कक्ष, 
ग्रापापु, जि.प., कोल्हापूर 
४ | at. डी. एल श्रीखंडे सर्वसा । सर्वसा औरंगाबाद । औरंगाबाद देखभाल दुरूस्ती कक्ष, 
ग्रापापु, जि.प. औरंगाबाद 
५ | ait. dt आर. दिवे अजा सर्वसा नाशिक नाशिक | यांत्रिको उपविभाग, ग्रापापु, 
जि.प., जळगाव 
६ | श्री. ए. एम. ओतारी भज (बो सर्वसा कोल्हापूर कोकण-१ | यांत्रिकी उपविभाग, ग्रापापु, 
जि.प., सिंधुदुर्ग 


शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६०/ पापु-१५ 


अ.क्र कनिष्ठ/झाखा मूळ प्रवर्ग | पदोन्नतीचा | सध्या कार्यरत | वाटप | उपअभियंता (यां) पदावरील 
अभियंता (यां.) yet | जिल्हा परिषद | केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
विभाग 
a २ ३ बित ल्क 4 & SS लच्या 
७ | श्री. एए. ओव्हाळ अजा सर्वसा पुणे औरंगाबाद प्रादेशिक उपसंचाळक 
कार्यालय, भूसवियं, 
औरंगाबाद 
८ | श्री. ए. एम. सुर्यवंशी इमाव सर्वसा नाशिक नाशिक यांत्रिकी उपविभाग, 
ग्रापापु,जि.प., अहमदनगर 
९ श्री. ए. ए. सानप भज (ड) सर्वसा नाशिक नाशिक यांत्रिकी उपविभाग, ग्रापापु, 
जि.प. नाशिक 
qo | at. एच. ए. कदम सर्वसा । सर्वसा ठाणे कोकण-२ देखभाल दुरूस्ती कक्ष, 
ग्रापापु, जि.प. ठाणे 
११ | श्री. व्ही. एम. ओतारी भज (बो सर्वसा सांगली नागपूर यांत्रिकी उपविभाग, ग्रापापु, 
जि.प. नागपूर 


०२. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांची उपअभियंता (यां) (गट-अ) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

पदोन्नत अधिका-यांविरूध्द कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा विभागीय चौकडी प्रस्तावित 
किंवा प्रलंबित नसल्याच्या अटीच्या अधीन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तथापि यापैकी एखाद्या 
अभियंत्याविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायाळयीन प्रकरण दाखल असल्यास 
त्यांच्या बाबतीत सदर पदोन्नतीचे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


०३. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ, व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप सुधारणा नियम, २०२१ मधील तरतूदी 
लागू असून पदोन्नत होणा-या अधिका-यांनी वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये पदोन्नतीनंतर किमान 
तीन वर्षाचा सेवा कालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 


०४. सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्या बाबतीत शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

०५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्याकडीळ अधिका-यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी तात्काळ (अधिकाधिक सात दिवसांत) कार्यमुक्त करावे व 
त्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. संबंधित पदोन्नत अधिका-यांनी सध्याच्या पदावरून 
कार्यमुक्त झाल्यानंतर रजेवर न जाता कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
रूजू व्हावे. नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी पदोन्नत अधिका-यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे 
व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६०/ पापु-१५ 


og. संबंधित पदोन्नत अधिकारी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू 
न झाल्यास, त्यांच्या बाबतीत शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १४.०७.२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिका-याचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. जे अधिकारी ३० दिवसाच्या कालावधीत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणार नाहीत, अशा 
अधिका-यांचा अहवाल आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी शासनास सादर करावा. 


०७. संबंधित पदोन्नत अधिका-यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ 
मधील तरतूदींकडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, पदोन्नत अधिका-यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियम, १९७९ मधील नियम २३ नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


०८. सदर आदेश मा. उच्च न्यायालय,मुंबई औरंगाबाद खंडपीठ येथील रिट याचिका क्रमांक 
८७१४/२०२३ श्री. निखिल पठारे व इतर विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मधील न्यायनिर्णयाच्या 
अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०९. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६११३९१८१४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 
G A N E 5 H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B711C805DE49788678B9701 5BBOCAC990E 
3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 
Date: 2023.09.06 13:02:25 +05'30' 


(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


serialNumber=1325A2533F628572438B5F 


शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६०/ पापु-१५ 


प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. 
, संबधित अधिकारी, (संबंधित जिल्हा परिषदेमार्फत). 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग 


उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रमुख. 


. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


